Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


............... 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २९ ] 


बुधवार , ऑक्टोबर २४ , २०१८/ कार्तिक २ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १४ , 

किंमत : रुपये ५५.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ (असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ५९ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
कलम ११ ( १ ) अन्वये 


“ 


उक्त 


क्रमांक - कलि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र .- कावि- ७४०-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 


ना .- एक -१ ( १८२९ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे. ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- एलए- ६५-२०१८-२०१९ , 
गाव भुज तुकूम , तालुका ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. २६ . 
अनुक्रमांक सर्वे किंवा गट 

संपादनाखालील अदमासे क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२६२ 


० १० 


२ 


२८४ 


0 ०३ 


एकूण क्षेत्र 


0 १३ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र . ४ कालव्याच्या कामाकरिता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)-गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. 
आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


३ 


विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचेपदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील – निरंक . 

विशेष नोंद- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
कलम ११( १ ) अन्वये . 


क्रमांक- कलि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि - ७४४-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्येदिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 


आहे ; 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३ - एलए- ६५-२०१८-२०१९ , 

गाव हळदा, तालुका ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर, प.ह.नं. २८ . 
अनुक्रमांक सर्व्हे किंवा गट संपादनाखालील अदमासे क्षेत्र 

क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४४५ 


००१ 


२ 


८४८ 


००१ 


३ 


८४३ 


० १० 


४ 


०० ९ 


८४ ९ 
९ ५६ 


५ 


००७ 


एकूण 

क्षेत्र 


० २८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र . ४ कालव्याच्या कामाकरिता . 

समाजालामिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात )-गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . 
आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) –भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यात पासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक . 

विशेष नोंद - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


५ 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१. 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम 
११ ( १) अन्वये 


क्रमांक - कलि- उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि- ७४८-२०१८. – 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्येदिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे 


आणि तसेच त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


ना .- एक -२ ( १८२९ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४- एलए- ६५-२०१८-२०१९ , 
गाव पदमापूर चक , तालुका ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. २७ . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र .किंवा गट संपादनाखालील अदमासे क्षेत्र 

क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


१०६ 


० २७ 


२ 


१३१ 


०३० 


३ 


१०८ 


० ०४ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र .. 


०६१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित शाखा कालवा क्र . ४ कालव्याच्या कामाकरिता. 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) -गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. 
आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापित होत नाही 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला)-भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील –निरंक . 


विशेष नोंद - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


७ 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १) , 
अन्वये 

क्रमांक कलि .- उविअ- भूसंपा.- गो.प्र.- कावि- ७५२-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र. क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल 

आणि, ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबत जाडलेल्या अनुसूची -पाचमध्येदिलेला आहे. ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ); 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि तसेच, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५- एलए -६५-२०१८-२०१९ , गाव जवराबोडी मेंढा, तालुका ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर प . ह. नं . २० . 

अ . क्र . 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


२७४ 


० २६ 


१ 
२ 


२६८/१ 


० २ ९ 


एकूण 


० ५५ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातंर्गत उजवा मुख्य कालव्यावरील निर्गमित शाखा कालवा क्र . ४ चे बांधकामाकरीता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १, ९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


( आर्थिक रोजगार , पायाभूत 
सुविधा सोयीसुविधा याबाबत 


व इतर लाभासंबंधात ). 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 


: 


विस्थापित होत नाही . 


करण्यास भाग पाडणारी 


कारणे 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम-१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व 
वनविभाग , मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्या- पासून सूट 
देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम 

: - निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 


विशेष नोंद :- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११ 
( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कलि .- उविअ - भूसंपा.-गो.प्र.- कावि- ७५६-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग , क्रमांक संकीर्णदिनांक ११/ २०१४/प्र . क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


९ 


ज्याच्या 


आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणेनमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबत जाडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे 

आणि तसेच , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६- एलए- ६५-२०१८-२०१९, गाव आवळगाव , तालुका ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर , प. ह . नं . २४ . 
अ.क्र . 

सर्व्हे क्र .किंवा गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१३१ 


० ९ ६ 


२ 


१३ ९ 


० ४० 


३ 


१३४ 


० २२ 


४ 


१२६ 


०३९ 


५ 


७५ 


० ०३ 


६ 


८०२ 


०३६ 


७ 


८०३ 


० २५ 


८ 


१०७ 


० २७ 


एकूण 


२८८ 


ना .- एक -३ ( १८२ ९ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरील वितरीका क्र . ८ वरील ४.५१ ते ११.५० चे बांधकामाकरीता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत 
सुविधा सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ). 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

: - विस्थापित होत नाही . 


.. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम 

: - निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक . 


विशेष नोंद :- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, अन्वये 
कलम ११ ( १ ) . 

क्रमांक कलि .- उविअ - भूसंपा.- गो.प्र .- कावि- ७६०-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र. क्र .७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


११ 


नमूद करावीत ) 


आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 


आहे ; 


आणि तसेच , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत 
आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७- एलए- ६५-२०१८-२०१९ , गाव आक्सापुर , तालुका ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर, प . ह . नं . २३ . 
अ.क्र . 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३) 


हे . आर 


१ 


१८७ 


० १० 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातंर्गत उजवा कालव्यावरील वितरीका क्र . ८ वरील ४.५१ ते ११.५० चे बांधकामाकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार, पायाभूत 
सुविधा सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात). 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापित होत नाही . 


.. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला.) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम-१० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: - निरंक 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक . 


विशेष नोंद :- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ६५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 
कलम ११ ( १ ) . 


क्रमांक कलि .- उविअ- भूसंपा .- गो.प्र.- कावि- ७६४-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण दिनांक ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिनिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


ज्याच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


१३ 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या 
उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 


आहे : 


आणि तसेच , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत 
आहे. 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८- एलए- ६५-२०१८-२०१९ , गाव वांद्रा , तालुका ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर , प. ह. नं . २४ . 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


४०८ 


० १० 


प्रकल्पाचे नाव 


।। 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरील वितरीका क्र . ८ वरील ४.५१ ते ११.५० चे बांधकामाकरीता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


( आर्थिक रोजगार , पायाभूत 
सुविधा सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ). 


ना .- एक -४ ( १८२९ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २ , शके १९ ४० 


अनुसूची-तीन 


: - विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी 
कारणे 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : - भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व 
वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: - निरंक 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक . 


विशेष नोंद :- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे . 


ब्रम्हपूरी : 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रान्ती डोंबे , 
उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी , 

ब्रम्हपूरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 . 


